राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 
योजनेअंतर्गत मंजूरी प्रदान करण्यात 
आलेल्या ७ कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्थांच्या 
प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:प्रक्रिया-१११८/प्र.क्र.१३६/१-स 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२. 
दि.२९ ऑक्टोबर, २०१८ 
वाचा:- 
शासन निर्णय क्र. प्रक्रिया-१११८/प्र.क्र.१३६/१-स, दि.२३.१०.२०१८ 


शुध्दीपत्रक:- 
उपरोक्त वाचा मधील दि.२३.१०.२०१८ च्या शासन निर्णयातील क्र.७ मेट्रो अँग्रो प्रोसेसिंग को- 


ऑप.सोसा.लि. वड्डी ता.मिरज, जि.सांगली येथील, “संस्थेचे कार्यक्षेत्र सांगली जिल्ह्यापुरते मर्यादीत असून, 
संस्थेच्या रक्‍कम रु.४३७.१८ लाख किमतीच्या “द्राक्ष प्रक्रिया” प्रकल्पास राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमाकडून 
दि.०८.०२.२०१८ रोजीच्या पत्राद्वारे खालील आकृतीबंधात अर्थसहाय्य मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली 
आहे.” याऐवजी “संस्थेचे कार्यक्षेत्र सांगली जिल्ह्यापुरते मर्यादीत असून, संस्थेच्या रक्कम रु.४९०.४६ लाख 
किमतीच्या “द्राक्ष प्रक्रिया” प्रकल्पास राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमाकडून दि.०८.०२.२०१८ रोजीच्या पत्राद्वारे 
खालील आकृतीबंधात अर्थसहाय्य मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे,” असे वाचण्यात यावे. तसेच, 
तक्त्यातील आर्थिक आकृतीबंध (रु.लाखात) या तक्त्यातील “१७६.७०” ऐवजी “१७६.५६” असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यातआला असून त्याचा संकेताक २०१८१०२९१६२८२१९३०२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Jaiprakash Mansaramji Ambade 
J a i p | a ka S h oY eine टीप ou=Cooperative Marketing, 
'9d77649e3080d74540a4a9ae7f6502ac7e6273891f24ffda 
on 6eb 
Mansaramji Ambad@ 5५५५५५५ eens 
Date: 2018.10.29 16:33:35 +05'30' 


(ज.म. अंबादे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
०१. मा. राज्यपाल महोदय यांचे प्रधान सचिव 
०२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव 
०३. मा. मंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव 
०४. मा.राज्यमंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव 
०५. महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
०६. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रक्रिया-१११८/प्र.क्र.१३६/१-स 


०७. 
Og, 
०९, 
१०. 
११. 
१२. 
a3; 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९ 
२०. 


२१. 
२२. 
23. 
२४. 


२५. 
२६. 
२७. 


महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 

महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (कार्या.१४३१) मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-२)/(अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, पुणे. 

संबंधीत सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, 

लेखाधिकारी, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१. 

कार्यासन अधिकारी (१७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
कार्यासन अधिकारी (२१-स), सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
अध्यक्ष, “युवाशक्ती शेतीमाल प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्यादित, आळते, ता. हातकणंगले, 
जि.कोल्हापूर” 

अध्यक्ष, “किसान अँग्रो प्रोसेसिंग को-ऑप. सोसायटी लि. उंबर्डे, ता.वैभववाडी, जि.सिंधुदुर्ग.” 
अध्यक्ष, “श्रेया अँग्रो प्रोसेसिंग को-ऑप. इंडस्ट्रीज लि. माणगांव ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर” 
अध्यक्ष,*जयहिंद अँग्रो प्रोसेसिंग को-ऑप. सोसायटी लि. आजरा, ता. आजरा, जि. कोल्हापूर” 
अध्यक्ष,”श्री महालक्ष्मी होतीमाल प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्यादित, आवळी बु., ता. राधानगरी, 
जि. कोल्हापूर” 

अध्यक्ष,” RAG अँग्रो प्रोसेसिंग को-ऑप. इंडस्ट्रीज लि. कोल्हापूर., ता. करवीर, जि. कोल्हापूर” 
अध्यक्ष, ”मेट्रो अँग्रो प्रोसेसिंग को-ऑप. सोसायटी लि. वडडी ता. मिरज, जि. सांगली” 
निवडनस्ती (१-स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


